वर्ष ९ , अंक २४ ] 


ME 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

सोमवार , फेब्रुवारी २७ , २०२३ / फाल्गुन ८ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ५३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


विधि व न्याय विभाग 

५ वा मजला , मुख्य इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम . 

क्रमांक न्यायस्था -२०२० / प्र.क्र . ६६ / कार्यासन - ११. - महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम ( १८६ ९ चा १४ ) याची कलमे 
२१ , २२ अ व २३ यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा , आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
आणि त्याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या इतर सर्व अधिसूचना , जेथवर त्या रायगड - अलिबाग जिल्हा न्यायालयास दुय्यम असलेल्या 
रायगड- अलिबाग जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , माणगाव यांच्या न्यायालयाशी संबंधित असतील तेथवर , त्यामध्ये अंशतः 
फेरबदल करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे असे निदेश देत आहे की , दिनांक ५ मार्च २०२३ पासून , 


भाग चार - अ - ५३-१ 


( क ) रायगड - अलिबाग जिल्ह्यामध्ये माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग यास दुय्यम असलेले एक 
दिवाणी न्यायालय असेल ; 


( ख ) दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर हे , उक्त न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी असतील आणि ते रायगड- अलिबाग 
जिल्ह्यातील माणगाव येथे त्यांचे न्यायालय भरवतील ; आणि 


( ग ) दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , माणगाव , जिल्हा रायगड - अलिबाग यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या सीमांमध्ये 
रायगड- अलिबाग जिल्ह्यातील महाड , पोलादपूर , श्रीवर्धन , म्हसळा , माणगाव , तळा , रोहा व पाली या महसुली तालुक्यांचा 
समावेश असेल आणि जे तालुके यापूर्वी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , अलिबाग यांच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक 
सीमांमध्ये समाविष्ट होते ते तालुके त्यामधून वगळण्यात येतील . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

नि . वि . जिवने , 
शासनाचे विधि सल्लागार -नि - सहसचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , फेब्रुवारी २७ , २०२३ / फल्गुन ८ , शके १ ९ ४४ 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


5th Floor , Main Building , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th February 2023 . 
NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT . 

No. Nyayastha 2020 / C.R.66 / DESK - 11.- In exercise of the powers conferred by sections 21 , 
22A and 23 of the Maharashtra Civil Courts Act ( XIV of 1869 ) , and of all other powers enabling it 
in this behalf , and in partial modification of all the earlier notifications issued in this behalf , in so 
far as they relate to the Court of Civil Judge , Senior Division , Mangaon in Raigad - Alibag District 
sub - ordinate to the District Court of Raigad - Alibag , the Government of Maharashtra , hereby directs 
that , with effect from 5th March 2023 , 


( a ) there shall be a Civil Court at Mangaon in Raigad - Alibag District sub - ordinate to the 
District Court , Raigad - Alibag ; 


( b ) the said Court shall be presided over by the Civil Judge , Senior Division , who shall 
hold his Court at Mangaon in Raigad - Alibag District ; and 


( c ) the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge , Senior Division , Mangaon , 
Raigad - Alibag , shall comprise of the local limits of the Revenue Tehsils of Mahad , Poladpur , 
Shrivardhan , Mhasala , Mangaon , Tala , Roha and Pali in Raigad - Alibag District and the said 
Tehsils which were heretofore included within the local limits of the ordinary jurisdiction of 
the Civil Judge , Senior Division , at Alibag shall be excluded therefrom . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. V. JIWANE , 

Legal Advisor - cum - Joint Secretary 
to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , फेब्रुवारी २७ , २०२३ / फल्गुन ८ , शके १ ९ ४४ 
विधि व न्याय विभाग 


पाचवा मजला , मुख्य इमारत , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०२३ . 

अधिसूचना 


हिंदू विवाह अधिनियम , १ ९ ५५ . 

क्रमांक न्यायस्था- २०२० / प्र.क्र .६६ / कार्यासन- ११. - हिंदू विवाह अधिनियम , १ ९ ५५ ( १ ९ ५५ चा २५ ) महाराष्ट्र राज्यास 
लागू असताना , त्याच्या कलम ३ च्या खंड ( ब ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा , आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , आणि त्याबाबतीत , यापूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचना , जेथवर त्या रायगड - अलिबाग जिल्ह्यातील महाड , 
पोलादपूर , श्रीवर्धन , म्हसळा , माणगाव , तळा , रोहा व पाली या महसुली तालुक्यांशी संबंधित असतील तेथवर , त्यांमध्ये अंशतः फेरबदल 
करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , दिनांक ५ मार्च , २०२३ पासून , महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय अधिनियम ( १८६ ९ चा १४ ) या अन्वये 
स्थापन केलेल्या दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , माणगाव यांच्या न्यायालयाच्या सर्वसाधारण अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये , 
उक्त अधिनियमांन्वये कार्यवाही करावयाच्या प्रकरणांच्या बाबतीत , रायगड - अलिबाग जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
माणगांव यांचे न्यायालय यांना अधिकारिता असल्याचे विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नि . वि . जिवने , 

शासनाचे विधि सल्लगार -नि - सहसचिव . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , फेब्रुवारी २७ , २०२३ / फल्गुन ८ , शके १ ९ ४४ 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


5th Floor , Main Building , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th February 2023 . 
NOTIFICATION 


HINDU MARRIAGE ACT , 1955 . 

No. Nyayastha - 2020 / C.R.66 / DESK - 11. — In exercise of the powers conferred by clause ( b ) 
of section 3 of the Hindu Marriage Act , 1955 ( 25 of 1955 ) , in its application to the State of 
Maharashtra , and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of all 
the earlier notifications issued in this behalf , in so far as they relates to the Revenue Tehsils of 
Mahad , Poladpur , Shrivardhan , Mhasala , Mangaon , Tala , Roha and Pali in Raigad - Alibag District , 
the Government of Maharashtra hereby , with effect from 5th March 2023 , specifies the Court of 
Civil Judge , Senior Division , Mangaon , in Raigad - Alibag District as having jurisdiction in respect 
of the matters to be dealt with under the said Act , within the local limits of ordinary jurisdiction . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. V. JIWANE , 

Legal Advisor - cum - Joint Secretary 
to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


